एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरिता 
आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ साठी Baral, FT या 
संस्थेस अनुदान वितरित करण्याबाबत (२ रा हफ्ता) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - टिआरएन-२०२१/प्र.क्र.०९/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- २३/०८/२०२१ 


वाचा :-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४ /१३/ 
१२-अ, दिनांक २०/०१/२०१४ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ०६/०४/२०२१ 
३) यशदा, पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्रमांक.९०२/सीपीटीपी प्रशासन/८६/०८/सुधारित २०२०- 
२१/अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२१-२२, दिनांक ०७/०४/२०२१ 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-टिआरएन-२०१९/प्र.क्र.०९ / 
सीपीटीपी-अ, दिनांक ११/०५/२०२१ 
प्रस्तावना :- 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २०/०१/२०१४ नुसार शासन सेवेमध्ये 
सरळसेवेने नियुक्‍ती हाणाऱ्या गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकांऱ्यासाठी एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी यशवंतराव 
चव्हाण विकास WIR प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या प्रशिक्षण संस्थेच्या आस्थापनेवर सीपीटीपी 
कक्षासाठी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये एकूण १२ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. 
त्यापैकी दिनांक २६/०८/२०२० पासून लेखाधिकारी, वर्ग-१ हे एकच पद सद्यस्थितीत भरण्यात 
आलेले आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात त्यांच्या माहे मार्च (Paid in ॥७॥॥) ते जून २०२१ 
पर्यंतच्या वेतनाकरिता व महागाई भत्ता फरक व इतर असे एकूण ६,१३,२०८/- इतका निधी संदर्भ 
क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये यशदा, पुणे यांना वितरित करण्यात आला आहे. आता माहे जुले, 
२०२१ ते डिसेंबर, २०२१ पर्यंतच्या वेतनाकरिता रु. ७,४०,०९४/- इतके अनुदान वितरित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय- 
सदर शासन निर्णयान्वये यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या 
संस्थेस “लेखाशीर्ष-ए-४, २०७० इतर प्रशासकीय सेवा ००-००३ प्रशिक्षण (००)(१२) यशदा, पुणे या 
संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (२०७००८७१) ३६, सहायक 
अनुदाने (वेतन)” या ळेखाशिर्षाखाली सन 2029-2022 या आर्थिक वर्षात माहे जुले, २०२१ ते 
डिसेंबर, २०२१ पर्यंतच्या वेतनाकरिता रु. ७,४०,०९४/-(रुपये सात लाख चाळीस हजार AAG 
फक्त) इतका निधी वितरित करण्यास पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे:- 
अ) यडवावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) पुणे या संस्थेने खर्च वितरित 
अनुदानाच्या मर्यादेत ठेवावा व प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकीच देयके कोषागारातून आहरित 
करण्याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-२०२१/प्र.क्र.०९/सीपीटीपी-अ 


आ प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकी देयके कोषागारात सादर करुन रक्‍कम आहरित केल्यानंतर 
आहरित केलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीर्षाखाली नोंदली 
गेली आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र १५ दिवसांच्या आत 
शासनास सादर करावे. 

इ) सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा खर्च ताळमेळ करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 

ई) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेने वितरित करण्यात 
आलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UTILIZATION CERTIFICATE) महालेखापाल, 
महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर व शासनाला सादर करावे. 

उ) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेने उपरोक्त अनुदानामधून 
केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके ठेवण्यात यावीत. सदर ळेखे व पुस्तके तपासण्याचे 
अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर यांना राहतील व त्याकरिता यशदा, 
पुणे त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

ऊ) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दिनांक ०६/०४/२०२१ आणि शासन निर्णय, दिनांक 
२४/०६/२०२१, दिनांक २९/०७/२०२१ व दिनांक ३०/०७/२०२१ Helles नमूद अटी/ शर्तीचे 
पाळन करुन सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 


३. यडवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेचे आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी संस्थेस वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाची रक्‍कम रु.७,४०,०९४/- 
(रुपये सात लाख चाळीस हजार चौऱ्यान्नव फक्त) sea करावी. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८२३१२१६४३८००७ असा आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Leena Ashish 
Sankhe 


(लिना संखे) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रति, 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 
लेखाधिकारी, यशदा, पुणे (३ जादा प्रतीसह) 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, (संगणक शाखा), मुंबई 

जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे 

वित्त विभाग (व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४), मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-२५, मुंबई-३२ 

निवडनस्ती. 


Cc “७ A -0 


ल 
es 


“0 (३ GG m& 


पृष्ठ २ पैकी २ 


